राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे यांना सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील एकुण मंजूर 
अनुदानापैकी लेखानुदानाव्यतिरीक्त उर्वरीत 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
(कार्यक्रमांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, 2098 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.४५/७-अ, 
दिनांक ०८/०५/२०१९, 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०८ जुले, २०१९, 
8) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१९/ (प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 
दिनांक १२ जुले, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक - (१) येथील शासन निर्णय दिनांक १८/१२/२००० अन्वये सन २०००-२००१ 
या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील कृषि विद्यापीठांना अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधारित सहायक अनुदान 
सुत्र विहीत केले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक - (2) येथीळ शासन निर्णयान्वये, राज्यातील चार कृषि 
विद्यापीठे यांना सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरिता "२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण" या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली "०१ पीक संवर्धन" ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता 
अनुदान व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली माहे एप्रिल-जुलळे, २०१९ करीता ळेखानुदान 
रु.४३,४८,०१,०००/- (अक्षरी रुपये त्र्येचाळीस कोटी आठ्ठेचाळीस लाख एक हजार फक्‍त) वितरीत करण्यात 
आले. संदर्भ क्रमांक - (३) येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये, एकुण अर्थसंकल्पीत अनुदानापैकी ६० 
% च्या मर्यादेत उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन 
रु. २३,५४,०८,००० /- (अक्षरी रुपये तेवीस कोटी चौपन्न लाख आठ हजार फक्त) शासन निर्णयात नमूद अटी 


व शर्तीच्या अधिन राहून उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब आहरण व =| सन २०१९-२० वितरीत वितरीत 
संवितरण करिता केलेले करावयाचे 
अधिकारी | अर्थसंकल्पीय | लेखानुदान उर्वरीत 
तरतूद अनुदान 
fae : २. ३. a : 4, ६. शिंक ee =i 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर 
१. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | २,००,०० ६६, ६६ ५३,३४ 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य ३५, भांडवली मत्तेच्या । अधिकारी, २५,००,०० ८,३३,३० ६,६६,७० 
(००)(०१) निर्मितीकरीता अनुदान | अहमदनगर 
म.फु.कृ.वि.ला ३६, सहायक अनुदाने ५,००,०० १,६६,६६ १,३३,३४ 
सहायक अनुदान (वेतन) 
(२४१५ ००७२) 
एकूण , ३२,००,०० १०,६६,६२ = | ८,५३,३८ 
2. 09, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय । १७,००,०० ५,६६, ६६ 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य अधिकारी, 
(००)(१५) अहमदनगर 
म.फु.कृ.वि.ला 
मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(2894 ०९३८) 
एकूण | १७,००,०० ५,६६,६६ | 0__| 
३. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | ७,००,०० २,३३,३३ १,८६,६७ 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य अधिकारी, 
(००)(१९) भारतीय कृषि अहमदनगर 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्यित 
योजनेअंतर्गत 
म.फु.कृ.वि.ला 
सहायक अनुदान 
(2894 १०८६) 
एकूण ७,००,०० २,३३,३३ १,८६,६७ 
ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी 
४. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | १,००,०० ३३,३३ २६, ६७ 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य ३५, भांडवली मत्तेच्या । अधिकारी, १०,००,०० ३,३३,३३ २,६६,६७ 
(००)(०१) निर्मितीकरीता अनुदान | दापोली 
डॉ.बा.सा.को कृ. ३६, सहायक अनुदाने ९,००,०० ३,००,०० २,४०,०० 
वि.ला सहायक (वेतन) 
अनुदान 
(२४१५ ००८१) 
एकूण २०,००,०० ६, ६६,६८६ ५,३३,३४ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


अ. | लेखाशिर्ष उद्दिष्ट बाब / आहरण व । सन २०१९- | वितरीत वितरीत 
क्र. संवितरण | २० करिता । केलेले करावयाचे 
अधिकारी | अर्थसंकल्पी | लेखानुदान | उर्वरीत 
य तरतूद अनुदान 
ane | : 2. ३. ४... | : ष्‌. &. ७. il : 
षु. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | ८,००,०० २,६६,६६ i 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य अधिकारी, 
(००)(१६) दापोली 
डॉ.बा.सा.को.कृ. 
वि.ला मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०९४७) 
एकूण ८,००,०० २,६६,६६ | 9 | 
६. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | ३,१५,०० १,०५,०० ८४,०० 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य अधिकारी, 
(००(२०) भारतीय कृषि दापोली 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्यित 
योजनेअंतर्गत 
डॉ.बा.सा.को. 
कृ.वि.ला सहायक 
अनुदान 
(२४१५ १०९५) 
एकूण ३,१५,०० १,०५,०० ८४,०० 
क)डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, जिल्हा - अकोला 
७. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | १,४२,४० ४४,१३ ३५,२३१ 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य ३५, भांडवली मत्तेच्या । अधिकारी, २५,००,०० १,६६,६५ १,३३,३५ 
(००)(०८) डॉ.पं.दे.कृ. | निर्मितीकरीता अनुदान | अकोला. 
वि.ला सहायक ३६, सहायक अनुदाने ४०,०० शि | 
अनुदान (वेतन) 
(२४१५ ००९९) 
एकूण २६,८२,४० २,१०,७८ ३,७९,४४ 
z. ०१, पीक सं ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | २,५०,०० ८३,३३ 7 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य क अधिकारी, 
(००(१७) डॉ.पं.दे.क. pee 
वि.ला मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(2894 ०९६५६) 
एकूण २,५०,०० €3,33 |) ee 


पृष्ठ ८ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


अ. | लेखाशिर्ष उद्दिष्ट /बाब आहरणव ।सन २०१९- | वितरीत वितरीत 
क्र. संवितरण ।२०करिता केलेले करावयाचे 
अधिकारी | अर्थसंकल्पी | लेखानुदान | उर्वरीत 
य तरतूद अनुदान 
(१. | : 2. 3. Pee : ष्‌. ६. ७. | : 
र्‌. ०१, पीक सं ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | ४,३०,०० १,४३,३३ १,१४,६७ 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य oft अधिकारी, 
(००(२१) भारतीय कृषि लां 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्यित 
योजनेअंतर्गत 
डॉ.पं.दे.कृ.वि.ळा 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ११०१) 
एकूण ४,३०,०० १,४३,३३ १,१४, ६७ 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
१०. ०१, पीक संवर्धन  । ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | १,३५,०० ४४,९९ ३६,०१ 
१२०, इतर संस्थाना । (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य ३५, भांडवली मत्तेच्या | अधिकारी, २५,००,०० १,६६,६५ १,३३,३५ 
(००)(०९) ) व.ना.म.कृ. | निर्मिती करीता | परभणी 
वि.ला सहायक | अनुदान 
अनुदान ३६, सहायक अनुदाने ४,६५,०० १,५५,०० १,२४,०० 
(२४१५ ०१०५) (वेतन) 
एकूण ३१,००,०० ३५,६६, ६४ २,९३,३६ 
११. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय । १४,६७,०० ४,८९,०० | 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य अधिकारी, 
(००)(१८) व.ना.म.कृ. परभणी. 
वि.ळला मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०९६५) 
एकूण १४,६७,०० ४,८९,०० po 
१२. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक अनुदाने | उप विभागीय | ४,५०,०० १,५०,०० १,२०,०० 
१२०, इतर संस्थाना (वेतनेतर) कृषि 
सहाय्य अधिकारी, 
(००)(२२) भारतीय कृषि परभणी. 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्यित 
योजनेअंतर्गत 
व.ना.म.कृ.वि.ला 
सहायक अनुदान 
(२४१५ १११२) 
एकूण ४,५०,०० १,५०,०० १,२०,०० 
एकूण (अ--ब--क--ड) एकूण १७०,९४,४० | ४३,४८,०१ | २३,५४,०८ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


(विद्यापीठ निहाय महाविद्यालये / संशोधन केंद्र निहाय अर्थसंकल्पीत करण्यांत आलेला निधी व वितरीत 
करावयाचे अनुदान याबाबतचे विवरणपत्र “अ” सोबत जोडले आहे.) 


अटीव शर्ती 

१ कृषि विद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी 
संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनांतर्गत योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, 
त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे अथवा अन्य 
बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत 
करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 

२) उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेळा निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 
मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

३) प्रत्येक गटामधील वितरीत केलेले सहाय्यक अनुदान / महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय बाबींवरील 
खर्च भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे सहायक अनुदान आणि 
महसूली उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या गटातील योजनेसाठी जास्त 
सहायक अनुदान वितरीत झाळे असेल तर, पुढील निधीची मागणी करताना सदर जास्तीचे अनुदान विचारात 


घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


8) शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र कृषि 
विद्यापीठे परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेली आहेत व सदर पदे योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत अनुदान देय राहील. 

4) प्रत्येक उपळेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

&) ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपळेला आहे, अशा योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

७ महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान 
सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, 
याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ 
शासनास कळवावे. 

८) शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 


समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी नवीन पदे 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 

निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत समायोजनाने नवीन योजनेकरिता 
वर्ग / उपलब्ध केली असतील, त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व भत्यासाठी या आदेशान्वये वितरीत केलेला 
निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी करताना, san पदांचे वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या 
निधीची मागणी करु नये. 

९) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि 
विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १२९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि 


प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर 


विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून 


खर्च करु नये. 

१० सन २०१९-२०२० मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत योजनानिहाय 
वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर करावा. यापुढे अनुदानाची 
मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची प्रस्तावित ariel सांगड घालून, 
प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 

११ नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 

१२) विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व arid काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 

१३) उपरोक्त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोळा व उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
परभणी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत स्तंभ क्र. ६ खाली मंजूर केलेले अनुदान 
शासन निर्णय कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन 
निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अे, दिनांक 24/8/2003 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे 
नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 

१४ या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१९-२०२० च्या अंदाजपत्रकात उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व 
त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

१५ मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदानांतर्गत प्राप्त अनुदान महाडिबीटी 
प्रणालीद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावयाचे आहे. यास्तव महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे 
लेखाशिर्ष २४१५ ०९३८ महाडिबीटी WS जोडलेले आहे. त्यामुळे नियंत्रक, म. फु. कृ.वि, राहुरी यांनी आहरण 
व संवितरण अधिकारी तथा उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर यांचेमार्फत, इतर विद्यापिठांचे अनुदान 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 
पुनर्विनियोजनाने एकत्रित करुन वितरीत केल्यानंतर महाडिबीटी प्रणालीद्वारे अदा करण्याबाबत कार्यवाही 
करावी. 


हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या स्तरावर 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८१३१२४१०४१५०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gite Pratap 
Venkatrao 


sel 70; 
541583be9e598cd, cn=Gite Pratap 
Date: 2019.08.13 15:41:25 +05'30" 


(प्रताप व्य. गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 
राहुरी, 

४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण 
कृषि विद्यापीठ, दापोली, कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठ अभियंता, 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठा अभियंता, डॉ. पंजाबराव cares कृषि 
विद्यापीठ, अकोला, 

६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, 

१०. उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी, 

१२. उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

१४. उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१६. उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


)Sdc27d17e7f5a948e535706ff2c3a1f6c321 2fbe679cdac2da 


7437d6d784d92730d943579bec96a06c8b9d 1 bOfS45fe42 
ite Pratap Venkatrao 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

२०. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२१. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२२. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

२३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन It / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
२४. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


प्रपत्र-अ 


TTT 
अर्थसंकल्पीत निधी सन २०१९-२० 
३५, भांडवली सक ३५, भांडवली णक ३५, 
३१ सहायक ३१ सहायक 
मत्तेच्या ३६, सहायक मत्तेच्या मत्तेच्या 
अनदाने अनदाने 


0753 अनुदाने (वेतन) वेतनेतर) निर्मितीकरीता (वेतनेतर) निर्मितीकरीता 


ee eee 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , राहुरी (२४१५ ००७२) 


aoe [= [pepe le] कॅस्ख्ा्स[ज 
कृषि महाविद्यालय, धुळे येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे ५५०० ५५०० | oo | १८३३ १८३३ १४६७ १४६७ 
कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे. 


मध्यवती परिसर राहुरी येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्या्थीनींसाठी 


३१, सहायक 
अनदाने 
(वेतनेतर) 


योजना / प्रकल्पाचे नांव 


eo 


५५०० 


धणे. 


परिसर राहुरी येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 
र्थीनींसाठी वसतीगृह बां 
महाविद्यालय, पुणे येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
र्थींनींसाठी 
महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
र्थींनींसाठी वसतीगृह बांधणे. 
महाविद्यालय, धुळे येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
र्थीनींसाठी वसतीगृह बांधणे. 


c 
92 | er 
१३ 


फुले कृषि विद्यापीठ कार्यक्षेत्रामध्ये संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , राहुरी (२४१५ ०९३८) 


महात्मा फुले कृषि विद्याळीठाला मागास वगीय विद्यार्थ्याच्या याता eee ‘ ; 
शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान 1६६६६ 1६६६६ 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , राहुरी (२४१५ १०८६) 


भारतीय कृषि अनुसंधारण परिषद अर्थसहाय्यित योजनेअंतर्गत हत र वद ree 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य २५ टक्के २३३३३ २३३३२ चे प्रद 


रोहा, जि.रायगड येथे काढणी पश्चात पदव्युत्तर व्यवस्थापन 


संस्था, 


महाविद्यालय सुरु करणे. 


VN, जि.रत्ना 


al 


, ता.कुडाळ, 


न वर्षाचा मत्स्यव्यवसाय 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे. 


गरी ज त्रीय संशोधन केद्र, पेठकिछ़ा, जिल्हा- 


रत्नागिरी येथील इमारत बांधकाम. 


सागरी 


गरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्राच्या पनवेल येथील 


प्रक्षेत्रावर मत्स्यालय व संग्रहालय स्थापन करण्याबाबत. 


सेंद्रीय 


a होती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे. 
एकूण 


डा.बाळासाहब सावत ण ply [वद्य मागास 
वर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक 
अनुदान 


एकूण 


भारतीय कृषि अनुसंधारण पा 
योजनेअंतर्गत डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 


द्‌ य्थ 


विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य २५ टक्के) 


विभागीय 


बळकटीकरण करणे 


कृषि महाविद्यालय नागपूरचे महाराजबाग 
व अंबाझरी 


र्डॉ. 
वसतीगृह 


Ba 


वसतीगृह 


डा.पं 


महाविद्यालय 
इमारत 


डॉ. 


पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ 
तीगृह बांधकाम करणे 
पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ 
तीगृह बांधकाम करणे 


एकूण 


य कृषि संशोधन केंद्र सिंदेवाही चंद्रपुर केंद्राचे 


जबाग Ud क्र.३११मोौजा OST 


झरी येथे वनस्पती संशोधन क्षेत्रीय कार्यालय व सायंटिस्ट 
होमचे बांधकाम करणे. 


ठ, अकोला येथे मुलींचे 


S, अकोला येथे मुलांचे 


पंजाबराव देशमुख कृषि विद्य 
T Ta पदवी धारक fee: 
रत बांधकाम करणे (स्नातकोत्तर) 


पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ 


महाविद्यालय 


डॉ.पंजाबराव Car कृषि विद्यापीठ 
इमारतीचे बांधकाम करणे 


Ta पदवी धारक मुलींचे 
माळयावरील भोजन कक्ष / मनोरंजन 


[तर्गत नागपूर येथील 
SM करीता मुलींचे वसतीगृह 
र) 
ठ अंतर्गत नागपूर येथील कृषि 
चे वसतीगृहाचे दुसर्‍या 

न कक्षासह बांधकाम करणे 


ठ, अकोला येथे उपहारगृह 


८०००० 


८०००० 


३१५०० 


३१५०० 


१०००० 


३५००० 


१७५०० 


३२५०० 


३००० 


३००० 


९००० 


१००००० 


३००० 


३००० 


३००० 


३००० 


३००० 


५०७९ 


४ डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५ ००८१) 


३५००० ७३००० १००० ११६६७ ११६६७ 
२०००० ३९५०० ६६७ ५८३३ ६६६६ 
३५००० ७१००० ११६७ १०८३३ ११६६७ 
॥ >: | ३००० . &- १ १००० हिं 
षि ३५०० १६६ १००० red 
po | १०००० ३३३ ३००० | oo | 
९०००० २००००० ३३३३ ३३३३३ ३०००० 


५) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५ ०९४७) 


हिं ८०००० 


२६६६६ re | ia 


| oo | ८०००० 


२६६६६ Ea fee | 
६) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५ १०९५) 
a 39400 


१०५०० हवि षि 


| oo | 39400 
७) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ , अकोला (२४१५ ००९९) 


१०५०० ae il | 0 | 


za २००६१ ३३३३ ३३५३ Fe | 
[2 | 3000 ae १००० शि 
fe | ३००० ree | १००० Pe | 
10 ३००० rig | १००० a 
ie | 3000 pe) १००० षि 
po ३००० ७] १००० i] 
शि ५०७९ [oa १६९३ हि 


२४३३४ 


१३१६६ 


२३६६७ 


१००० 


११६६ 


3333 
६६६६६ 


२६६६६ 


२६६६६ 


१०५०० 


१०५०० 


६६८६ 


१००० 


१००० 


१००० 


१००० 


१००० 


१६९३ 


९३२३३ 8333 
४६६७ ५३३४ 
८६६७ ९३२३३ 
८०० शा 
८०० षि 
२४०० es 
२६६६७ २४००० 
बव el 
fo | 0 | 
| & | et 
= | 0 | 
२६८४ ped 
८०० el 
८०० हि 
८०० झि 
८०० ee 
८०० | 
१३५४ हवि 


१९४६६ 


१०५३४ 


१८९२३३ 


८०० 


९३४ 


२६६७ 
५३३३४ 


५३५१ 


८०० 


८०० 


८०० 


८०० 


८०० 


१३५४ 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि 
महाविद्यालय नागपूरचे महाराजबाग सर्वे क्र.८३/४ मौजा लेंड्रा येथे ">. ३१०० ba | 3900 Es १०३३ षि १०३३ re ८२७ शि ८२७ 
माळी ट्रेनिंग सेंटरचे बांधकाम करणे 


| peewee uu me कक a! zai Le : : ‘ रि ate Ee : : : i 
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी 

२००००० २००००० 
राबवावयाच्या उपयोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ 


) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ , अकोला (२४१५ ०९५६) 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्याळीठाला मागास वर्गीय Ses Sopot F j 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान 1 ग oF igs 


) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ , अकोला (2894 9909) 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य ४३००० ४३००० १४३३३ १४३३३ ११४६७ ११४६७ 
हिस्सा २५ टक्के 


१०) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी (२४१५ ०१०५) 


कृषि महाविद्यालय, गोळेगांव ता.औंढा नागनाथ, ८३१ १०७७० १०१ 


कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन पदव्युत्तर संस्था, चाकूर, २ १३३४ ६६७ 
२ ४००० ५००० ५०० ११५०० १३३३ १६६६ ३८२३२ ३०६८ 


विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी 
२००००० २००००० 
राबवावयाच्या उपयोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ 


११) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी (२४१५ ०९६५) 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यालीठाला मागास वगीय 
च्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक १४६७०० १४६७०० ४८९०० ४८९०० 
विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान 


१२) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी (२४१५ १११२) 


भारतीय कृषि अनुसंधारण परिषद अर्थसहाय्यित योजनेअंतर्गत 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान ४५००० ४५००० १५००० १५००० १२००० १२००० 
(राज्य हिस्सा २५ टक्के 


शिका 


